अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता, गट-अ 
संवर्गातील अभियोक्त्यांना सहाय्यक 
संचालक व सरकारी अभियोक्ता गट-अ 
पदावर पदोन्नती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डीपीपी-२०१४/प्र.क्र.१६७/पोल-१०, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २९ डिसेंबर, २०१५. 


संदर्भ :- संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्रमांक : असपदो / १०८/ 
१२२२/२०१४, दिनांक २१.०५.२०१४ चे पत्र 


शासन निर्णय :- 

संचाळक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील अतिरिक्‍त 
सरकारी अभियोक्ता, गट-अ या संवर्गातील खाली नमूद केलेल्या अभियोक्त्यांना त्यांच्या 
नावासमोर नमूद केलेल्या ठिकाणी सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, गट-अ या 
संवर्गातील रु.१५६००-३९१०० + FS पे रु.६९००/- या वेतनश्रेणीतील पदावर प्रशासकीय 


हितास्तव व तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतीने नियुक्त्या देण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. । अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्त्यांचे | प्रवर्ग मान्य सध्याचे पदीन्नती 
नाव झालेला कार्यरत नंतरचे 
विभागीय । ठिकाण ठिकाण 
संवर्ग 
| 9 | श्री.सतिश गुंडोपंत कुलकर्णी अराखीव कोकण मुंबई मुंबई 
२ | श्री.सुरेंद्रप्रसाद रामभजन तिवारी अराखीव । अमरावती | यवतमाळ अकोला 
३ | श्री.अशोक जगन्नाथ देशमुख अराखीव नाशिक नाशिक जळगांव 
४ | श्री.जिवन सिध्दोजीराव चव्हाण अराखीव । औरंगाबाद नांदेड परभणी 
५ | श्री.अशोक आनंद जोझी अराखीव पुणे मुंबई पुणे 
६  । श्री.सुनिल बाबुलाल गुजराथी अराखीव नाशिक औरंगाबाद नंदुरबार 
७ | START वसंतराव देहाडराय अराखीच कोकण रायगड- रायगड- 
अलिबाग अलिबाग 
८ | श्री.अशोक काशिनाथ खामकर अ.जा. पुणे ठाणे सातारा 
९ श्री.दिपककुमार शाशीकुमार मिश्रा अराखीव । औरंगाबाद ठाणे जालना 
२. वरील अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता, गट-अ या संवर्गातील अधिका-यांची पदोन्नतीने 


नियुक्‍ती खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


अ) वरील अधिका-याना देण्यात आलेली पदोन्नती ही तात्पुरत्या स्वरुपाची असून महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

ब) पदोन्नत झालेल्या अधिका-यानी त्यांच्या पदोन्नतीचे आदेश प्राप्त झाल्याच्या 
दिनांकापासून सात दिवसांच्या आत हजर होणे आवश्‍यक आहे. त्याप्रमाणे ते विहित मुदतीत 
नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत तर त्यांना पदोन्न्ती नको, असे समजून शासन निर्णय 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१४/प्र.क्र.१६७/पोल-१०, 


सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक  एसआरव्ही-१०८७/११३१/प्र.क्र.११/८९/१२, 
दिनांक ३०.०४.१९९१ मधील तरतुदीनुसार त्यांना देण्यात आलेली पदोन्नती रद्द करण्यात 
येईल. 


क) संचाळक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना पदोन्नत झालेल्या 
वरील अधिका-यांना स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन तात्काळ कार्यमुक्त करावे आणि नवीन 
नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ हजर होण्याबाबत संबंधीतांना सूचना द्याव्यात. तसेच संबंधीत 
अधिका-यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर त्याचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

ड) पदोन्नत अधिका-यानी त्यांच्या नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व 
त्यांनी अनधिकृतरित्या रजेवर जाऊ नये, यासंदर्भात त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक 
क्रमांक सीडीआर-१०८२/२५६७/२८/११, दिनांक ३०.०८.१९८२ अन्वये दिलेल्या सूचनांकडे 
वेधण्यात येत आहे. तसेच दिलेली नियुक्‍ती रद्द करण्यासाठी कोणत्याही स्वरुपाचे आवेदन त्यांनी 
करु नये. तसे केल्यास सदर अधिकारी शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीस पात्र ठरतील, याची 
संबंधीतानी नोंद घ्यावी. 

ई) विभागीय संवर्ग वाटपानुसार पदोन्नतीने नियुक्‍त अधिका-याने किमान ३ वर्षे कालावधी 
त्या विभागीय संवर्गात पूर्ण करणे आवश्‍यक राहिल. 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५१२२९१७२७४७४४२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Dattatray Santaram 
Patil 


D a tt a t r a y DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 
Santaram Patil ९९५५७. 
Date: 2015.12.29 17:34:17 +05'30' 
(द. सं. पाटील) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 


) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

४) सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १२ व १६-ब), मंत्रालय, मुंबई 

५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / Set परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ 
नागपूर 

६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला, जळगांव, परभणी, पुणे, नंदुरबार, रायगड- 

अलिबाग, सातारा, जालना, ठाणे, औरंगाबाद, नांदेड, यवतमाळ, नाशिक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१४/प्र.क्र.१६७/पोल-१०, 


९) सहाय्यक संचाळक व सरकारी अभियोक्ता, अकोळा, जळगांव, परभणी, पुणे, 
नंदुरबार, रायगड-अलिबाग, सातारा, जालना, ठाणे, औरंगाबाद, नांदेड, यवतमाळ, 
नाशिक 

qo) संबंधीत अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता, (संचाळक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र 

राज्य, मुंबई मार्फत) 

११) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहाय्यक 

१२) प्रधान सचिव (अ. व सु.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मुंबई 

१३) निवड नस्ती (गृह विभाग, पोल-१०). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


